RNINo.MAHBIL / 2009 / 35827 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती 


वर्ष ७ , अंक १ ९ ] 


गुरुवार ते बुधवार , मे २०-२६ , २०२१ / वैशाख ३० - जेष्ठ ५ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ८ , किंमत : रुपये १५.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
संकीर्ण सूचना व जाहिराती 

खोपोली नगरपरिषद 


सूचना 


क्रमांक : ३०६ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २१ ( २ ) च्या अनुषंगाने कलम २३ ( १ ) नुसार खोपोली 

नगरपरिषद क्षेत्राची विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहीर करणेबाबत . 


शासनाने , नगरविकास विभागाकडील निर्णय Urban Development Public Health And Housing Department , 
No. MUB.1068 / 45915 / I - A दिनांक ६ एप्रिल १ ९ ७० अन्वये खोपोली नगरपरिषद स्थापन केलेली आहे . महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व 
नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २१ ( २ ) अन्वये नगरपरिषद क्षेत्राचा नियोजनबद्ध विकास होण्यासाठी त्या क्षेत्राची विकास योजना तयार करणे 
आवश्यक आहे . 

सबब , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २१ ( २ ) च्या अनुषंगाने कलम २३ ( १ ) अन्वये खोपोली 
नगरपरिषदेने विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहिर करण्यासाठी सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्र . १८ दिनांक ९ एप्रिल २०२१ अन्वये मान्यता 
दिलेली आहे . त्यानुसार सदरची सूचना प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २१ ( २ ) नुसार खोपोली नगरपरिषदेच्या विकास योजनेमध्ये समाविष्ट 
असलेल्या क्षेत्राची हद्द दर्शविणारा नकाशा नगरपरिषदेच्या कार्यालयात , कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी , कार्यालयीन वेळेत नागरीकांच्या 
अवलोकनासाठी ठेवण्यात आलेला आहे . 

ज्या नागरीकांच्या याबाबत सूचना / हरकती असतील ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध होईल त्या तारखेपासून ६० ( साठ ) 
दिवसांच्या आत मुख्याधिकारी , खोपोली नगरपरिषद यांचेकडे लेखी स्वरुपात द्याव्यात . विकास योजना तयार करताना त्या सूचना / हरकतीचा योग्य 
तो विचार करण्यात येईल . 


खोपोली , दिनांक २६ एप्रिल २०२१ . 


गणेश शेटे , 
मुख्याधिकारी , 
खोपोली नगरपरिषद . 


( १ ) 


भाग दोन ( संकीर्ण ) -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , मे २०-२६ २०२१ / वैशाख ३० - जेष्ठ ५ , शके १ ९ ४३ 


KHOPOLI MUNICIPAL COUNCIL 


Notice 


Number : 305 


Declaration of Intention to prepare Development Plan of Khopoli Municipal Council as 
per section 23 ( 1 ) read with section 21 ( 2 ) of Maharashtra Regional 

and Town Planning Act , 1966 . 
Government of Maharashtra in Urban Development , Public Health And Housing Department , 
vide it's Notification No. MUB.1068 / 45915 / 1 - A , dated 06/04/1970 constituted Khopoli Municipal 
Council as per section 21 ( 2 ) of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 for planned 
development of the said area . 


Hence , the Khopoli Municipal Council by its General Board Meeting resolution No. 18 , dated 
9th April 2021 has given consent to declare its intention to prepare Development Plan , as per 
provision of section 23 ( 1 ) read with section 21 ( 2 ) of the Maharashtra Regional & Town Planning 
Act , 1966. Accordingly , this notice is being published . 


The plan showing boundary of the area included in Development Plan of Khopoli Municipal 
Council is kept open for inspection by the public on office working days , during office hours at the 
office of the Municipal Council as required under section 23 ( 2 ) of the Maharashtra Regional & 
Town planning Act , 1966 . 


Any suggestion / objection of the public in this regard , may be forwarded in writing to the 
Chief Officer , Khopoli Municipal Council within a period of 60 ( Sixty ) days from the date of 
publication of this notice in Maharashtra Government Gazette . The suggestion / objection shall be 
duly considered while preparing the Development Plan . 


Khopoli , Dated 26th April 2021 . 


GANESH SHETE , 


Chief Officer , 


Khopoli Municipal Council . 


my 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , मे २०-२६ २०२१ / वैशाख ३० - जेष्ठ ५ , शके १ ९ ४३ 


मारष्ट्रय विद्युत पारेषणपनीमाविता 


महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित 
महापारेषण 

प्रस्तावित योजनांची अधिसूचना 
No. MSETCL / CO / PS / Scheme - I / RE - ORC / PN / 02496 
विद्युत कायदा २००३ च्या कलम १६४ प्रमाणे व महाराष्ट्र शासनाच्या आदेश क्रमांक ०६ / 
प्र.क्र .३१२ / उर्जा / ४ , दिनांक २४.०८.२००६ ( शासकीय राजपत्र पान क्रमांक २८० ) नुसार , महाराष्ट्र राज्य 
विद्युत पारेषण कंपनीस प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार , खाली नमूद केल्याप्रमाणे अति उच्च दाब पारेषण 
योजनेचे डी.डी. एफ.अंतर्गत काम हाती घेण्याचे प्रस्तावित करीत आहे . या सर्व अधिकारांचा वापर 
प्रस्तावित योजनेतील विजेचे पारेषण , वितरण अगर म.रा.वि.पारेषण कं.मर्या . च्या समन्वय , संचलन व 
सुव्यवस्था या कामाकरिता पारेषण कंपनीद्वारे करण्यात येईल . जनतेच्या माहितीकरिता ही अधिसूचना 
देण्यात येत आहे . 
२ . खालील योजना त्या भागातील अति उच्च दाब ग्राहकांच्या वाढत्या विजेची गरज पुरविण्यासाठी व 
नविन ग्राहकांना वीज पुरवठा करण्यासाठी , तसेच विद्युत पुरवठा तसेच विद्युत प्रणाली सक्षम करण्यासाठी 
आहे . 
( १ ) नांदेड जिल्ह्यातील हिमायतनगर येथे डेडीकेटेड डिस्ट्रीब्युशन फॅसिलीटी योजनेअंतर्गत मे . मध्य 

रेल्वेच्या कर्षण उपकेंद्राकरिता १३२ के.व्ही . क्षमतेवर विद्युत पुरवठा करणेबाबत . मे . मध्य रेल्वे ने 
म.रा.वि.पा.कं.मर्या च्या देखरेखीखाली करावयाची कामे i ) मिटरींग रुम , चेन लींक फेंसिंग , 
आर.सी.सी. केबल ट्रेंच , मेटल स्प्रेडींग इ . सहित १३२ के.व्ही . कर्षण उपकेंद्राची हिमायतनगर येथे 
उभारणी करणे . ii ) १३२ के.व्ही . हिमायतनगर या महापारेषणच्या उपकेंद्रात १३२ के.व्ही . वाहिनी बे 
बस विस्तारासहित उभारणे अ ) १३२ के.व्ही . हिमायतनगर या महापारेषणच्या उपकेंद्रात स्थापत्य 
कामे करणे - गैंट्री पायाभरणी , उपकरणे पायाभरणी , केबल ट्रेंच , मेटल स्प्रेडींग इ . iii ) १३२ के.व्ही . 
हिमायतनगर उपकेंद्र ते प्रस्तावित १३२ के.व्ही . हिमायतनगर कर्षण उपकेंद्रापर्यंत रेडीयल एकपथ 
वाहिनी द्विपथ मनोऱ्यावर उभारणे – १.५२४ कि.मी. ( अंदाजे ) iv ) १३२ के.व्ही . हिमायतनगर कर्षण 
उपकेंद्रात मिटरींग सीटी , पीटी , आयसोलेटर उभारणे – १ बे ( एम.ई.आर.सी. मिटरींग कोड २०१ ९ 
अन्वये मेन व चेक मीटर सहित ) v ) पी.एल.सी.सी. उपकरणे vi ) ११० व्होल्ट आणि ४८ व्होल्ट बॅटरी 
व बॅटरी चार्जर vii ) ए.बी.टी. मोजणी व इतर संलग्न उपकरणे उभारणे viii ) स्काडा प्रणाली उभारणे . 

या योजनेचा अंदाजे खर्च रु . ४०७.८४ लाख इतका आहे . 
( २ ) नांदेड जिल्ह्यातील अम्बारी येथे डेडीकेटेड डिस्ट्रीब्युशन फॅमिलीटी योजनेअंतर्गत मे , मध्य रेल्वेच्या 

कर्षण उपकेंद्राकरिता १३२ के.व्ही . क्षमतेवर विद्युत पुरवठा करणेबाबत . मे . मध्य रेल्वे ने 
म.रा.वि.पा.कं.मर्या च्या देखरेखीखाली करावयाची कामे i ) मिटरींग रुम , चेन लींक फेंसिंग , 
आर.सी.सी. केबल ट्रेंच , मेटल स्प्रेडींग इ . सहित १३२ के.व्ही . कर्षण उपकेंद्राची अम्बारी येथे उभारणी 
करणे . ii ) १३२ के.व्ही . किनवट या महापारेषणच्या उपकेंद्रात १३२ के.व्ही . वाहिनी बे बस 
विस्तारासहित उभारणे अ ) १३२ के.व्ही . किनवट या महापारेषणच्या उपकेंद्रात स्थापत्य कामे करणे 

गॅट्री पायाभरणी , उपकरणे पायाभरणी , केबल ट्रेंच , मेटल स्प्रेडींग इ . iii ) १३२ के.व्ही . किनवट 
उपकेंद्र ते प्रस्तावित १३२ के.व्ही . अम्बारी कर्षण उपकेंद्रापर्यंत रेडीयल एकपथ वाहिनी द्विपथ 
मनोऱ्यावर उभारणे १३.०४ कि.मी. ( अंदाजे ) आणि ३३ के.व्ही . किनवट फिडर १३२ के.व्ही . 

बहुपथ मनोऱ्यावरुन काढणे / सरकवणे १.५ कि.मी. ( अंदाजे ) iv ) १३२ के.व्ही . अम्बारी कर्षण 
भाग दोन ( संकीर्ण ) -१ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , मे २०-२६ २०२१ / वैशाख ३० - जेष्ठ ५ , शके १ ९ ४३ 


उपकेंद्रात मिटरींग सीटी , पीटी , आयसोलेटर उभारणे १ बे ( एम.ई.आर.सी. मिटरींग कोड २०१ ९ 
अन्वये मेन व चेक मीटर सहित ) v ) पी.एल.सी.सी. उपकरणे vi ) ११० व्होल्ट आणि ४८ व्होल्ट बॅटरी 
व बॅटरी चार्जर vii ) ए.बी.टी. मोजणी व इतर संलग्न उपकरणे उभारणे viii ) स्काडा प्रणाली उभारणे . 

या योजनेचा अंदाजे खर्च रु . ८७६.७८ लाख इतका आहे . 
( ३ ) हिंगोली जिल्ह्यातील नंदापूर येथे डेडीकेटेड डिस्ट्रीब्युशन फॅसिलीटी योजनेअंतर्गत मे . मध्य रेल्वेच्या 

कर्षण उपकेंद्राकरिता १३२ के.व्ही . क्षमतेवर विद्युत पुरवठा करणेबाबत . मे . मध्य रेल्वे ने 
म.रा.वि.पा.कं.मर्या च्या देखरेखीखाली करावयाची कामे i ) मिटरींग रुम , चेन लींक फेंसिंग , 
आर.सी.सी. केबल ट्रेंच , मेटल स्प्रेडींग इ . सहित १३२ के.व्ही . कर्षण उपकेंद्राची नंदापूर येथे उभारणी 
करणे . ii ) १३२ के.व्ही . अखाडाबाळापूर या महापारेषणच्या उपकेंद्रात १३२ के.व्ही . वाहिनी बे बस 
विस्तारासहित उभारणे अ ) १३२ के.व्ही . अखाडाबाळापूर या महापारेषणच्या उपकेंद्रात स्थापत्य कामे 
करणे – गैंट्री पायाभरणी , उपकरणे पायाभरणी , केबल ट्रेंच , मेटल स्प्रेडींग इ . iii ) १३२ के.व्ही . 
अखाडाबाळापूर उपकेंद्र ते प्रस्तावित १३२ के.व्ही . नंदापूर कर्षण उपकेंद्रापर्यंत रेडीयल एकपथ 
वाहिनी द्विपथ मनोऱ्यावर उभारणे – १७.३५७ कि.मी. iv ) १३२ के.व्ही . नंदापूर कर्षण उपकेंद्रात 
मिटरींग सीटी , पीटी , आयसोलेटर उभारणे -१ बे ( एम.ई.आर.सी. मिटरींग कोड २०१ ९ अन्वये मेन 
व चेक मीटर सहित ) v ) पी.एल.सी.सी. उपकरणे vi ) ११० व्होल्ट आणि ४८ व्होल्ट बॅटरी व बॅटरी 
चार्जर vii ) ए.बी.टी. मोजणी व इतर संलग्न उपकरणे उभारणे viii ) स्काडा प्रणाली उभारणे . या 

योजनेचा अंदाजे खर्च रु . ९ ३२.४२ लाख इतका आहे . 
( ४ ) पुणे जिल्ह्यातील वाघोली भागात डेडीकेटेड डिस्ट्रीब्युशन फॅसिलीटी योजनेअंतर्गत मे . इऑन खराडी 

इंफ्रा प्रा . लि . यांना १३२ के.व्ही . क्षमतेवर विद्युत पुरवठा करणेबाबत . मे . इऑन खराडी इंफ्रा प्रा.लि. ने 
म.रा.वि.पा.कं.मर्या च्या देखरेखीखाली करावयाची कामे i ) इऑन खराडीच्या जागेत १३२ के.व्ही . 
जी.आय.एस. उपकेंद्र उभारणे ii ) १३२ के.व्ही . थेऊर - खराडी एच.टी.एल.एस. द्विपथ वाहिनीवर 
प्रस्तावित १३२ के.व्ही . इऑन उपकेंद्रापर्यंत लिलो वाहिनी उभारणे अ ) मोनोपोलवर - १.९ ५ कि.मी. 
अंदाजे ब ) १२०० स्क्वेअर एम.एम. भूमिगत केबल – ०.१२५ कि.मी. iii ) ५० एम.व्ही.ए. , १३२/२२ 
के.व्ही . रोहित्र ३ नं . iv ) १३२ के.व्ही . जी.आय.एस. रोहित्र बे ३ नं . ५ ) १३२ के.व्ही . 
जी.आय.एस. वाहिनी बे - २ नं . vi ) २२ के.व्ही . ए.आय.एस. टाईप इनडोर स्विचगियर पॅनेल – ३८ 
नं . ( रोहित्र एल.व्ही . बे - ३ नं . कॅपसिटर बँक वे – ३५. , २२ के.व्ही . बस सेक्शनालायझर बे 
नं . पीटी बे ३ नं . , २२ के.व्ही . फीडर बे - २५ नं . , स्टेशन रोहित्र बे - २ नं . ) vii ) लोड ट्रीमींग 
योजना ग्रीड कनेक्टीवीटी मध्ये दिल्याप्रमाणे viii ) ओ.पी.जी.डब्ल्यू आणि फोटे ix ) ए.बी.टी. मोजणी 
व इतर संलग्न उपकरणे उभारणे x ) स्काडा प्रणाली उभारणे . या योजनेचा अंदाजे खर्च रु . ६०८ ९ .५८ 

लाख इतका आहे . 
( ५ ) जालना जिल्ह्यातील अतिरिक्त महाराष्ट्र औद्योगिक विकास प्राधिकरण फेझ- II येथे डेडीकेटेड 

डिस्ट्रीब्युशन फॅसिलीटी योजनेअंतर्गत मे . राजूरी स्टील प्रा . लि यांना १३२ के.व्ही . क्षमतेवर विद्युत 
पुरवठा करणेबाबत . मे . राजूरी स्टील प्रा.लि. ने म.रा.वि.पा.कं.मर्या च्या देखरेखीखाली करावयाची 
कामे i ) मे . राजूरी स्टीलच्या जागेत १३२ के.व्ही . उपकेंद्र उभारणे अ ) १३२ के.व्ही . मे . राजूरी स्टील 
उपकेंद्रात मिटरींग सीटी , पीटी ( मेन व चेक ) आयसोलेटर उभारणे – १ सेट ( मेन व चेक मीटर 


२ 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , मे २०-२६ २०२१ / वैशाख ३० - जेष्ठ ५ , शके १ ९ ४३ 


सहित ) ब ) नियंत्रण कक्ष , मिटरींग रुम , चेन लींक फेंसिंग , मेटल स्प्रेडींग , डब्लू.बी.एम.रोड इ . क ) बस 
बार प्रोटेक्शन पॅनेल ड ) ११० व्होल्ट आणि ४८ व्होल्ट बॅटरी व बॅटरी चार्जर ii ) १३२ के.व्ही . मेटारोल 
उपकेंद्रात अ ) मे . मेटारोलच्या जागेत १३२ के.व्ही . बस , पीटी सहित ( ट्रान्समिशन लायसेन्सीला 
हस्तांतरीत करणे ) ब ) अस्तित्वात असलेल्या मे . मेटारोल उपकेंद्रासाठी नवीन बस मधून १३२ के.व्ही . 
वाहिनी बे ( हायब्रीड जी.आय.एस. ) क ) १३२ के.व्ही . राजूरी स्टील उपकेंद्रासाठी नवीन बस मधून १३२ 
के.व्ही . वाहिनी बे ( हायब्रीड जी.आय.एस. ) ड ) मे . मेटारोल उपकेंद्रातील नवीन बस मध्ये १३२ के.व्ही . 
जालना - मेटारोल वाहिनीचे टरमिनेशन नवीन वाहिनी बे वापरुन करणे ( हायब्रीड जी.आय.एस. ) iii ) 
ए.बी.टी. मोजणी व इतर संलग्न उपकरणे उभारणे iv ) ए.डी.एस.एस. केबल डाटा ट्रान्समिशन व 

स्पीच साठी v ) स्काडा प्रणाली उभारणे . या योजनेचा अंदाजे खर्च रु . ७० ९ .७१ लाख इतका आहे . 
( ६ ) नवी मुंबईतील महापे येथे डेडीकेटेड डिस्ट्रीब्युशन फॅसिलीटी योजनेअंतर्गत मे . सीटीआरएलएस डाटा 

सेंटर लि . यांना २२० के.व्ही . क्षमतेवर विद्युत पुरवठा करणेबाबत . मे . सी.टी.आर.एल.एस. डाटा सेंटर 
लि . ( मे . सी.टी.आर.एल.एस. इंडिया प्रा.मर्या . ) ने म.रा.वि.पा.क.मर्या च्या देखरेखीखाली करावयाची 
कामे i ) २२० के.व्ही . महापे उपकेंद्र ते प्रस्तावित मे . सी.टी.आर.एल.एस. उपकेंद्रापर्यंत - १ कि.मी. 
भूमिगत वाहिनी व २२० के.व्ही . कलवा - टीफील वाहिनीवर मे . सी.टी.आर.एल.एस. उपकेंद्रापर्यंत 
२२० के.व्ही . टीफील - कलवा वाहिनीच्या कपॅसिटी एवढी ०.७ कि.मी. भूमिगत वाहिनी ( २००० 
स्केअर एम.एम. ) ii ) मे . सी.टी.आर.एल.एस. डाटा सेंटरच्या जागेत २२० के.व्ही . उपकेंद्र उभारणे अ ) 
मे . सी.टी.आर.एल.एस. डाटा सेंटर च्या उपकेंद्रात २२० के.व्ही . जी.आय.एस. वाहिनी बे उभारणे 
३ नं . ब ) २२० के.व्ही . मे . सी.टी.आर.एल.एस. उपकेंद्रात जी.आय.एस. मिटरींग बे उभारणे - २ सेट 
( मेन व चेक मीटर सहित ) क ) नियंत्रण कक्ष व इतर संबंधित स्थापत्य कामे ड ) स्काडा प्रणाली इ ) बस 
बार प्रोटेक्शन पॅनेल फ ) २२० के.व्ही . बॅटरी व बॅटरी चार्जर iii ) २२० के.व्ही . महापे उपकेंद्रात अ ) 
२२० के.व्ही . महापे उपकेंद्रात मे . सी.टी.आर.एल.एस. हायब्रीड बे उभारणे iv ) ए.बी.टी. मोजणी व 
इतर संलग्न उपकरणे उभारणे v ) फोटे -३ नं . या योजनेचा अंदाजे खर्च रु . ६५८ ९ .६३ लाख इतका 

आहे . 
( ८ ) नागपूर जिल्ह्यातील जलालखेडा ता.सावनेर येथील मे . अटलांटिक ऊर्जा प्रा.लि. यांच्या १०० मे.वॅ. 

सौर ऊर्जा प्रकल्पाचे १३२ के.व्ही . वर निष्कासन व्यवस्था करणेबाबत . मे . अटलांटिक ऊर्जा प्रा.लि. 
यांनी महापारेषणच्या मार्गदर्शनाखाली करावयाची कामे ( । ) १३२ के.व्ही . एकल परिपथ वाहिनी दुहेरी 
मनोऱ्यावर १३२ के.व्ही . सावनेर उपकेंद्रापासून १३२ के.व्ही . सोलार पार्क उपकेंद्रापर्यंत उभारणे 
८.५ कि.मी. सदर वाहिनीचा मार्ग नागपूर जिल्ह्यातील बोरगाव जंगली , खापा ( नरसाळा ) , नरसाळा , 
पंढरी , उमरी , पिपळा , महारी ( भागी महारी ) , जलालखेडा ता.सावनेर या महसूली गावाच्या परिक्षेत्रातून 
प्रस्तावित आहे . ( ii ) १३२ के.व्ही . सावनेर उपकेंद्रामध्ये १३२ के.व्ही . फिडर बे ( १ बस ) - १ नं . ( iii ) 
सोलार पार्क उपकेंद्रामध्ये १३२ के.व्ही . फिडर बे ( १ बस ) १ नं . ( iv ) १३२ के.व्ही . सावनेर 
उपकेंद्रामध्ये बस बार प्रोटेक्शन मध्ये इंटिग्रेशन करणे ( v ) मीटरिंग रुम ( ए.सी. ) ( vi ) १३२ के.व्ही . 
सावनेर उपकेंद्रामध्ये मीटरिंग उपकरणे बसविणे . ( vii ) एबीटी मीटर्स बसविणे . viii ) ओ.पी.जी.डब्ल्यू 
आणि फोटे ix ) स्काडा प्रणाली उभारणे . या योजनेचा अंदाजे खर्च रु . ८०५.६६ लाख इतका आहे . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , मे २०-२६ २०२१ / वैशाख ३० - जेष्ठ ५ , शके १ ९ ४३ 


३ . 


परवानेधारक अगर हितसंबंध असलेल्या व्यक्तीने हवे असल्यास , ही सूचना प्रसिध्द केलेल्या 
तारखेपासून दोन महिन्यांच्या आत महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादितच्या विचाराकरिता पारेषण 
कंपनीस प्रतिवेदने पाठवावीत , अशी त्यांना अधिसूचना देण्यात येत आहे . याबाबतची अधिक माहिती 
अधिक्षक अभियंता ( योजना- I ) , महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित , ३ रा मजला , प्रकाशगंगा , 
प्लॉट नं . सी -१ ९ , बांद्रा - कुर्ला संकुल , बांद्रा ( पूर्व ) , मुंबई- ४०० ०५१ यांचेशी वेळीच संपर्क साधून मिळू 
शकते . 


मुंबई , 
दिनांक २८ एप्रिल २०२१ . 


रविंद्र चव्हाण , 
संचालक ( प्रकल्प ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , मे २०-२६ २०२१ / वैशाख ३० - जेष्ठ ५ , शके १ ९ ४३ 


स्थावर मालमत्तेचे जप्तीबाबत नोटीस 


नमुना नं . १ ९ 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ , नियम १०७ ( ११ ) 


क्र . वि.व.अ. / क.व. / २ / २०२१ 


ज्याअर्थी , अध्यक्ष , पिपल्स को - ऑपरेटिव्ह बँक मर्या . , देऊळगांव राजा , जि . बुलडाणा यांनी महाराष्ट्र राज्य सहकारी कायदा , १ ९ ६० कलम 
१०१ अन्वये थकीत कर्जदार श्री . सुखदेव भिकाजी हिवाळे , रा . दे . राजा यांचे विरुद्ध रुपये १११५२० , दिनांक १८ सप्टेंबर २०१ ९ पासून १६ + २ व्याज 
सरचार्ज प्रो . फी रुपये नियमाप्रमाणे बाबत महाराष्ट्र सहकारी नियम , १ ९ ६० नियम १०१ ( १ ) ( २ ) अन्वये वसुली प्रमाणपत्र मिळविले आहे आणि 
त्याची अंमलबजावणी ऋणकोची खाली दर्शविलेली मालमत्ता विक्री करावयाची आहे . 


त्याअर्थी , श्री . सुखदेव भिकाजी हिवाळे , रा . दे . राजा , ता . देऊळगावराजा , जि . बुलडाणा यांना अशी सूचना देण्यात येते की , खाली 
दर्शविलेली मालमत्ता वर निर्देशित केलेल्या रकमेबाबत जप्त केलेली आहे . तरी वरील वसुली प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर सदर मालमत्तेचे कोणतेही 
खाजगी हस्तांतरण करण्यात आले असले किंवा ती दुसऱ्याचे स्वाधीन करण्यात आली असेल किंवा तिच्यावर कोणताही भार ठेवण्यात किंवा 
निर्माण करण्यात आला असेल तर त्या सर्व बाबी पिपल्स को - ऑपरेटिव्ह बँक मर्या . , देऊळगांव राजा चे बाबतीत रद्द होतील व निरर्थक ठरतील . 


मालमत्तेचे वर्णन 


थकबाकीदाराचे नाव व गाव 


घर नंबर किंवा शेताचा 


चतुःसीमा 


शेरा मालमत्तेवरील 


वसुली प्रमाणपत्र 
क्रमांक तारीख 


भुमापन क्रमांक व वर्णन 


बोजा 


( १ ) 


३८६/२०२० 


दिनांक ३ 
मार्च २०२० 


( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
सुखदेव भिकाजी हिवाळे गट नं . ८४/१ , मौजे दे . राजा पूर्वेस : गट नं . ८४/२ 
एकच कुटुंबकर्ता 

दस्त क्र . ४८८ , दिनांक १५ पश्चिमेस : गट नं . ८४/१ 
कुटुंबातील सदस्य नामे एप्रिल २०१४ , २ हे . ४० आर उत्तरेस : गट नं . ८३/१ 
सौ . ज्योती सुखदेव हिवाळे पैकी ज्योती सुखदेव हिवाळे दक्षिणेस : गट नं . ८५ 
रा . देऊळगांवराजा , यांचे नावे असलेली ४० आर 
ता . देऊळगांव राजा , जमीन . 


पिपल्स को - ऑपरेटिव्ह 
बँक मर्या . , देऊळगांव 
राजा चे थकीत 


कर्जापोटी जप्त . 


जि . बुलडाणा . 
पुन्हा असे सूचित करण्यात येते की , वरील येणे रक्कम व्याज व खर्च दिनांक ७ मे २०२१ पर्यंत भरणा न झाल्यास वरील स्थावर मालमत्ता 
विक्रीस काढण्यात येईल . 


देऊळगांव राजा , 
दिनांक २२ एप्रिल २०२१ . 


अरविंद दिगंबर क्षिरसागर , 
विशेष वसुली अधिकारी व विक्री अधिकारी , 

पिपल्स को - ऑपरेटिव्ह बँक मर्या . , 
देऊळगांव राजा , 

जि . बुलडाणा ( महाराष्ट्र ) . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , मे २०-२६ २०२१ / वैशाख ३० - जेष्ठ ५ , शके १ ९ ४३ 


स्थावर मालमत्तेचे जप्तीबाबत नोटीस 


नमुना नं . १ ९ 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ , नियम १०७ ( ११ ) 

क्र . वि.व.अ. / क.व. / ६ / २०२१ 
ज्याअर्थी , अध्यक्ष , पिपल्स को - ऑपरेटिव्ह बँक मर्या . , देऊळगांव राजा , जि . बुलडाणा यांनी महाराष्ट्र राज्य सहकारी कायदा , १ ९ ६० कलम 
१०१ अन्वये थकीत कर्जदार राजुरेश्वर मेडीकल , प्रो . गोपीचंद रामराव कोल्हे , रा . तुळजापूर यांचे विरुद्ध रुपये २०७८५० , दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१७ 
पासून १४.५० % व्याज सरचार्ज प्रो . फी रुपये नियमाप्रमाणे बाबत महाराष्ट्र सहकारी नियम , १ ९ ६० नियम १०१ ( १ ) ( २ ) अन्वये वसुली प्रमाणपत्र 
मिळविले आहे आणि त्याची अंमलबजावणी ऋणकोची खाली दर्शविलेली मालमत्ता विक्री करावयाची आहे . 


त्याअर्थी , श्री . गोपीचंद रामराव कोल्हे , रा . तुळजापूर , ता . देऊळगांवराजा , जि . बुलडाणा यांना अशी सूचना देण्यात येते की , खाली 
दर्शविलेली मालमत्ता वर निर्देशित केलेल्या रकमेबाबत जप्त केलेली आहे . तरी वरील वसुली प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर सदर मालमत्तेचे कोणतेही 
खाजगी हस्तांतरण करण्यात आले असले किंवा ती दुसऱ्याचे स्वाधीन करण्यात आली असेल किंवा तिच्यावर कोणताही भार ठेवण्यात किंवा 
निर्माण करण्यात आला असेल तर त्या सर्व बाबी पिपल्स को - ऑपरेटिव्ह बँक मर्या . , देऊळगांव राजा चे बाबतीत रद्द होतील व निरर्थक ठरतील . 


मालमत्तेचे वर्णन 


चतुःसीमा 


वसुली प्रमाणपत्र थकबाकीदाराचे नाव व गाव घर नंबर किंवा शेताचा 

शेरा मालमत्तेवरील 
क्रमांक तारीख भुमापन क्रमांक व वर्णन 

बोजा 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ५ ) 
२ ९ ७ राजुरेश्वर मेडीकल प्रो . 

मौजे तुळजापूर गट नं . २७ ९ पूर्वेस : अशोक रामराव तिडके पिपल्स को - ऑपरेटिव्ह 
दिनांक ९ 

गोपीचंद रामराव कोल्हे क्षेत्र १३ हे . ६४ आर पैकी पश्चिमेस : एकनाथ शंकर कोल्हे बँक मर्या . , देऊळगांव 
मे २०१८ रा . तुळजापूर , 

२ हे . ४० आर रजि . उत्तरेस : संजय गुलाबराव कोल्हे राजा चे थकीत 
ता . देऊळगांव राजा , गहाणखत ७४ ९ , दिनांक १ ९ दक्षिणेस : छगन नारायण कोल्हे 

कर्जापोटी जप्त . 
जि . बुलडाणा . 

. 
पुन्हा असे सूचित करण्यात येते की , वरील येणे रक्कम व्याज व खर्च दिनांक १५ मे २०२१ पर्यंत भरणा न झाल्यास वरील स्थावर मालमत्ता 
विक्रीस काढण्यात येईल . 


मार्च २०१५ . 


देऊळगांव राजा , 
दिनांक ४ मे २०२१ . 


अरविंद दिगंबर क्षिरसागर , 
विशेष वसुली अधिकारी व विक्री अधिकारी , 
पिपल्स को - ऑपरेटिव्ह बँक मर्या . , 

जि . 

बुलडाणा ( महाराष्ट्र ) . 


देऊळगांव राजा , 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


